राज्य शासनातील विविध पदभरतीकरीता 
घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांची कार्यपध्दती 
पूर्णपणे संरक्षित करण्यासाठी समिती 
स्थापन करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र.मलळोआ-११२३/प्र.क्र.२०२/का.मलोआ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:-१४ डिसेंबर, २०२३ 
प्रस्तावना :- 
राज्य शासनातील विविध पदभरतीकरीता घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांची कार्यपध्दती पूर्णपणे संरक्षित 
करण्याची बाब सन २०२३ च्या दुसर्‍या (पावसाळी) अधिवेशनात उपस्थित झाली होती. यासंदर्भात 
उपाययोजना सुचविण्याकरीता तज्ञ समिती स्थापन करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्याअनुषंगाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 

उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेता, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षेची कार्यपध्दती पूर्णपणे 
संरक्षित करण्यासाठी तसेच पेपरफुटी व इतर गैरप्रकारांच्या अनुषंगाने उपाययोजना सूचविण्याकरिता 
शासनास शिफारशी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे तज्ञ समिती स्थापन करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. समितीचे सदस्य पदनाम 


| श्री.किशोर राजे निंबाळकर, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. अध्यक्ष 
तत्कालीन अध्यक्ष, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 


२ श्री.सुरेश काकाणी, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. सदस्य 
तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका 


३ | डॉ.शहाजी श्रीरंगराव सोळुंके, सेवानिवृत्त भा.पो.से. सदस्य 
तत्कालीन विशेष पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य 


४ | सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग सदस्य सचिव 


२. सदर समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील:- 

(१ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची कार्यपध्दती पूर्णपणे संरक्षित करण्यासाठी तसेच 
पेपरफुटी व इतर गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रशासकीय व कायदेशीर उपाययोजना सुचविणे. 

(२) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतीळ परीक्षा वगळता इतर विभागांतर्गत विविध 
संवर्गाच्या परीक्षांची कार्यपध्दती व सदर परीक्षांसंदर्भात पेपरफुटी तसेच इतर गैरप्रकार रोखण्यासाठी 
प्रशासकीय व कायदेशीर उपाययोजना सुचविणे. 

३. प्रस्तुत शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्याच्या आत समिती आपला 
अहवाल शासनास सादर करील. 


शासन निर्णय क्रमांकः मलोआ-११२३/प्र.क्र.२०२/का.मलोआ 


8. 


समितीच्या सदस्यांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या स्थायी आदेश क्र.०७/२०२२, 


दि.०३.०३.२०२२ अन्वये निश्चित केळेल्या दराने म्हणजेच रु.३,५००/- प्रतिदिन इतका बैठक भत्ता व 
शासनाच्या विहित दराने प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत अदा करण्यात 


येईल. 


& . 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२३१२१४१७०००५५४०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


प्रति, 


Cc Av A -5 


महाराष्ट्राचे USI यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by LEENA ASHISH SANKHE 

| F F N A A H | H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=522242e2259dbf8fc1aed336674ebf6 1 38607b 1 6aacbbed00301a9e4 
3c62f6c7, postalCode=400032, st=Maharasht 


lal 
i ber=783CA3332598C7E1C28393EA543FA05D9FB77F 36A848F4738 
D12288E105699F4, LEENA ASHISH SANKHE 


Date: 2023.12.14 17:01:55 +05'30' 


(लिना संखे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे सचिव, मलबार हिल, मुंबई 

मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.अध्यक्ष्य, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


७. सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य 
८. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
९. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 


qo. 
99. 
१२. 
93. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९, 
20. 
२१. 
22. 
23. 
२४. 
२५. 
२६- 
२७. 


es 


सर्व मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
सर्व सन्माननीय विधानसभा सदस्य/ विधानपरिषद सदस्य. 
मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने), 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय (विधानसभा) मुंबई, 
सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, (विधान परिषद), मुंबई, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र,मुंबई, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, मुंबई, 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई, 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई, 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
मुख्य लेखा परीक्षक (निवासी लेखे),कोकण भवन,नवी मुंबई, 
श्री.किशोर राजे निंबाळकर, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. तत्कालीन अध्यक्ष, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
श्री.सुरेश काकाणी, सेवानिवृत्त भा.प्र.से.तत्काळीन अतिरिक्‍त आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका 
डॉ.शहाजी श्रीरंगराव सोळुंके, सेवानिवृत्त भा.पो.से. तत्कालीन विशेष पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य 
सह सचिव, कार्या-१३अ, सामान्य प्रशासन विभाग 
निवड नस्ती. (कार्यासन-मळोआ) 
पृष्ठ २ पैकी २ 


